राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक 
शाळांतील तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पाल्यांना 
शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (इ. १ ली ते पदव्युत्तर 
स्तर) विहित दराने अर्थसहाय्य. 

लेखाश्षी्षातीलबदल [||| 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफईडी-२०२०/प्र.क्र.४५ भाग-१/एसडी-५ 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र. ४१५, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० O32. 
दिनांक - २२ मार्च, २०२१ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र. एफईडी-१०९५/५४७८३/(१७७९/९५) 
/साशि-५. दिनांक १९.०८.१९९५ 
(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र. एफईडी-२०२०/प्र.क्र.४५/एसडी-५, 
दिनांक-१६ मार्च, २०२१. 
(३) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी)- |, 
मुंबई-२० यांचे पत्र सं.सं:ःख.वि/चा-१/शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/युओर-४७/ 
२०२०-२१/३१६, दि.२९.०१.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


“राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांतील तसेच, उच्च माध्यमिक 


स्तरावरील शिक्षण व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (इ.१ ली ते 


पदव्युत्तर स्तर) Palen शिक्षण देण्याबाबत” च्या शासन निर्णयात संदर्भ क्र. २ येथील दि.१६ 


मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेच्या 


लेखाशीर्षात बदल करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यास संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये महाळेखापाल 


(लेखा व SHEN, महाराष्ट्र -१ मुंबई-२० यांनी सहमती दर्शविली आहे. त्याप्रमाणे या योजनेच्या 


लेखाशीर्षात सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 
शासन निर्णय दि. १९.०८.१९९५ मधीळ योजनेच्या लेखाशीर्षात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती व 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफईडी-२०२०/प्र.क्र.४५ भाग-१/एसडी-५ 
शासन निर्णय दि.१९.०८.१९९५ मध्ये सदर योजनेचे लेखाशीर्ष पुढीलप्रमाणे आहे :- 


लेखाशीर्ष :- “ मागणी क्र. ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण 
(०२) (४२) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच 
शिक्षणशास्त्र पदविका विद्यालयातील अध्यापकांच्या व 
अध्यापकेतर कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना मोफत शिक्षण 
(कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ” 


सदर लेखाशीर्षामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे -: 


सुधारित लेखाश्रीर्ष - “ मागणी क्र. ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, 
तसेच शिक्षणशास्त्र पदविका विद्यालयातील अध्यापकांच्या व 
अध्यापकेतर कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना विहित दराने 
शैक्षणिक अर्थसहाय्य (कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) ” 


वरीलप्रमाणे लेखाशीर्षात याव्दारे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ.सं.क्र.६३८/ २०२०/ 
व्यय-५, दि.०८.१२.२०२० च्या सहमतीने व महालेखापाल यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२४१३१४५१५५२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR : 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), मुंबई. 

४. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग), यांचे स्वीय सहायक. 

५. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 

६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 

८. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफईडी-२०२०/प्र.क्र.४५ भाग-१/एसडी-५ 


९. तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.कला संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.संचालक, पुरातत्व व पुराभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४.समाजकल्याण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५.संचालक, आदिवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१६.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७.संचालक, आयुर्वेद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. शेती संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

२२.सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक). 
२३.शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम) 

२४.सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण उपसंचालक. 

२५.सर्व प्रशासन अधिकारी, उच्च शिक्षण अनुदाने. 

२६.सर्व विद्यापिठांचे कुलसचिव. 

२७.सर्व जिल्हयांचे समाजकल्याण अधिकारी. 

२८. सर्व जिल्हयांचे व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी. 

२९.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

३०.सर्व महानगरपालिका व नगर परिषद. 

३१.राज्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक झाळांचे प्राचार्य/मुख्याध्यापक. 
३२.राज्यातील सर्व महाविद्यालये/तंत्र महाविद्यालये यांचे प्राचार्य. 
३३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 
३४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 
३५.संचालक, लेखा व कोषागारे. 

३६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

३७.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३९.निवड नस्ती (एसडी-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


